विभागाच्या  नियंत्रणाखाळीळ विविध 
संस्थांकरीता पेडियाट्रिक व निओनेटल 
व्हेन्टीलेटर यंत्र खरेदीच्या अनुषंगाने सुधारीत 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : यंत्रख-२०२१/प्र.क्र.२०८/प्रशा-१ 
गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल, 
९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१. 
दिनांक : १४/०६/२०२२ 


वाचा : १) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग- 
॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१/१२/२०१६. 

२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र. खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ आरोग्य-८, 
दिनांक २६/०७/२०१७. 

३) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.२१५/ 
उद्योग-४, दिनांक २४/०८/२०१७. 

४) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०२१/प्र.क्र.८/उद्योग- 
४, दिनांक ०७/०५/२०२१. 

५) शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्र. यंत्रख- 
२०२१/प्र.क्र.२०८/प्रशा-१, दिनांक २०/०९/२०२१ व दिनांक ०३/१२/२०२१. 

६) आयुक्त (4.81), वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचाळनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. 
संवैशिवसं /यंसाख-६/कोविड-१९(तिसरी लाटो/३६५७/२०२१-२२, दिनांक 
०४/०४/२०२२. 

७ आयुक्त (वै.शि.), वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. 
डीएमईआर-२२०११/४२/२०२२-पीआरओसी१, दिनांक २३/०५/२०२२. 

प्रस्तावना:- 


विभागाच्या नियंत्रणाखाळील विविध संस्थांकरीता कोविड-१९ तिसरी ore व 


म्युकरमायकोसिस उपाय योजनांतर्गत आवश्यक यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यास संदर्भ क्र.५ येथे नमूद 


शासन निर्णयांन्वये प्रशासकीय मान्यता व सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेली 


आहे. सदर शासन निर्णांन्वये कोविड-१९ तिसरी ae उपाययोजना करीता आवऱयक 


“पेडियाट्रिक व निओनेटल व्हेन्टीलेटर” यंत्रसामुग्रीच्या एकूण २९७ नगांच्या (प्रती नग किंमत रु. 


१८,००,०००/-) खरेदीकरीता हाफकीन महामंडळ स्तरावर निविदा प्रक्रिया राबविळी असता, सदर 


निविदेमध्ये सदर यंत्राकरीता प्रती नग रु. २२,९१,०००/- इतका दर प्राप्त झालेला आहे. सदरची 


किंमत मूळ प्रशासकीय मान्यतेतील प्रती नग रु. १८,००,०००/- या किंमतीपेक्षा अधिक असल्याने 


तसेच, सदर यंत्राच्या आवश्‍्यकतेबाबत संचाळनालय स्तरावर कोविड-१९ ची सद्यस्थिती लक्षात 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२१/प्र.क्र.२०८/प्रशा-१ 


घेऊन घेण्यात आलेला आढावा व त्यानुषंगाने संस्थानिहाय मागणी विचारात घेता “पेडियाट्रिक व 


निओनेटल व्हेन्टीलेटर” यंत्रसामुग्रीच्या एकूण २९७ नगांऐवजी एकूण १२८ इतकी घट झाल्याने, 


प्रस्तुत यंत्रखरेदीच्या अनुषंगाने १२८ सुधारीत नगांकरीता तसेच मूळ प्रशासकीय मान्यतेमधील 


प्रतीनग रु. १८,००,०००/- इतक्या किंमतीऐवजी प्रतीनग रु. २२,९१,०००/- इतक्या किंमतीस 


सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याची संचाळनाळयाची विनंती विचारात घेऊन सदर विषयी 


सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. यानुषंगाने शासन 
खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 
शासन निर्णय :- 


संचालनालयाने संदर्भ क्र. ६ व ७ येथे नमूद पत्रांन्वये केलेल्या विनंतीस अनुसरुन, 
विभागाच्या नियंत्रणाखाळील विविध संस्थांकरीता “पेडियाट्रिक व निओनेटल व्हेन्टीलेटर” यंत्र 


खरेदीच्या अनुषंगाने खाळील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे यंत्राच्या नग व किंमतीस सुधारीत 


प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


कोविड-१९ (तिसरी लाट) आवश्यक यंत्रसामुग्री 


दिनांक । यंत्राचे नाव | नग | प्रती नग॒ | मूळ प्रशासकीय | सुधारीत | सुधारीत | सुधारीत एकूण 
२०/०९/२०२१ den | किंमत | मान्यता किंमत | नग प्रती नग किंमत 
रोजीच्या मूळ (रुपयांमध्ये) । (रुपयांमध्ये) । संख्या | किंमत (रुपयांमध्ये) 
प्रशासकीय (रुपयांमध्ये) 
मान्यतेमधील 
अनुक्रमांक 
१. पेडियाट्रिक | २९७ | १८,००,००० | ५३,४६,००,००० | १२८ | २२,९१,००० | २९,३२,४८,००० 
व 
निओनेटल 
व्हेन्टीलेटर 
एकूण २९७ ५३,४६,००,००० | १२८ २९,३२,४८,००० 


सदर सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेच्या अनुषंगाने संस्थानिहाय वाटपासाठी प्रस्तावित यंत्राचे 


नाव व नगांचा सुधारीत तपशील “परिशिष्ट-अ” मध्ये दर्शविण्यात आलेला आहे. 
२. सदर सुधारीत प्रशासकीय मान्यता खालील अटीच्या अधीन राहून प्रदान करण्यात येत 


सदर सुधारीत प्रशासकीय मान्यता राज्य योजनेंतर्गत मंजूर अनुदानातून संबंधित संस्थेस 


निधी उपलब्धतेच्या अधीन राहून प्रदान करण्यात येत आहे. 


॥. यंत्रसामुग्रीच्या सुधारित नगांची व किंमतीची खातरजमा संबंधित संस्था व संचालनालयाने 
केलेली आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२१/प्र.क्र.२०८/प्रा-१ 
ii, सदर विषयी संदर्भ क्र. ५ येथे नमूद शासन निर्णयांतील अन्य सर्व अटी व लेखाशीर्षाचे 
माध्यम कायम राहील. 
३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, दिनांक 


१७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग -२, अनुक्रमांक-३, 


नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये हा शासन निर्णय निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 
छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०६१४१२४७५८१५१३ असा आहे. हा निर्णय 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUDHIR JAYA 
SHETTY 

Date: 2022.06.14 16:38:05 +05'30' 
Adobe Reader version: 11.0.20 


(सुधीर जया ]ोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्‍त (वै.शि.), वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई 

२. सर्व संबंधित जिल्हाधिकारी (संचालनालयामार्फत) 

३. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि., मुंबई. 

४. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई 

५. स्वीय सहायक, प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. सर्व संबंधित अधिष्ठाता/ वैद्यकीय अधिक्षक, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालये 
(संचालनालयामार्फत) 

७. महाळेखाकार-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर 

८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

९. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई 

१०.सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 

११.निवडनस्ती (प्रशा-१). 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२१/प्र.क्र.२०८/प्रशा-१ 


शासन निर्णय क्र. यंत्रख-२०२१/प्र.क्र.२०८/प्रशा-१, दिनांक १४/०६/२०२२ सोबतचे सुधारीत 


परिशिष्ट-अ 

कोविड-१९ (तिसरी लाट) आवडयक यंत्रसामुग्री 

यंत्राचे नांव : पेडियाट्रिक व निओनेटल व्हेन्टीलेटर 
अनु. संस्थेचे नाव मूळ प्रशासकीय सुधारीत 
क्र. मान्यतेमधील प्रशासकीय 

नग संख्या । मान्यता नग संख्या 

१. | सें.जॉ.रु., मुंबई | १७ 
2. डा.शं.च.शा.वै.म. व रु., नांदेड २१ 100 | 
३. | SAA. व छ.शि.म.स.रु., सोलापूर ३० ०२ 
४. शा.वै.म. व रु., अकोला २० २० 
पु. शा.वै.म.व रु. औरंगाबाद १५ 100 | ० 
न शा.वै.म. औरंगाबाद ०२ | oo 
७. शा.वै.म. व रु., गोदिया २० 100 | 
८. शा.वै.म. व रु., जळगांव | te ० ०२ 
९. शा.वै.म., मिरज ०५ शका 
१0. | ०. शा.वै.म. व रु., नागपूर २० ०५ 
११. | १. शा.वै.म. व स.रु., बारामती ०४ ०४ 
१२. इं.गां.शा.वे.म. व रु., नागपूर ०७ | eo 
93. । रा.छ.शा.म. शा.वै.म. व छ.प्र.स.रु., कोल्हापूर २५ २५ 
१४. श्री.भा.हि.शा.वे.म. व रु., धुळे १४ ०८ 
१५. श्री.व.ना. शा.वै.म. व रु., यवतमाळ १४ | oe 
१६. स्वा.रा.ती. ग्रा. शा.वै.म. व रु., अंबाजोगाई | fe ० | | ० 
१७. वि.दे.शा.वै.वि.सं. (म.व ©), लातूर २५ 1 0 | ० 
१८. बी.जे.शा.वे.म. व स.स.रु., पुणे २० 1१ | 
१९. शा.वै.म. व रु., चंद्रपूर २५ १५ 

एकूण २९७ १२८ 


Digitally signed by SUDHIR JAYA 
SHETTY 
Date: 2022.06.14 16:39:01 +05'30' 
Adobe Reader version: 11.0.20 


(सुधीर जया शोट्टी) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


